पदस्थापनेचे आदेशा रद्द करणेबाबत... 
श्रीमती मधुमती सरदेसाई-राठोड, 
उप जिल्हाधिकारी. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन आदेश क्र. टिआरएफ-०२२४/प्र.क्र.२८/ई-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: १५ फेब्रुवारी, २०२४ 


संदर्भ:- १) महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार 

पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ 

२) सामान्य प्रशासन विभाग अधिसूचना क्र.एसआरव्ही-२०२१/प्र.क्र.४९/कार्या-१२, 
दि.१४.०७.२०२१ 

३) भारत निवडणूक आयोगाचे sh. ¥30/&/9/INST/ECI/FUNCT/MCC/2023 
दि.२१.१२.२०२३रोजीचे पत्र. 

४) शासन आदेशा, महसूल व वन विभाग, क्र.टिआरएफ-०१२४/प्र.क्र.१२/ई-२, 
दि.३१.०१.२०२४ 

५) मा. महाराट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई यांचे मूळ अर्ज क्र.१९५/२०२४ मधील 
दि.१३.०२.२०२४ रोजीचे आदेश. 


AIR Bear: 


श्रीमती मधुमती सरदेसाई-राठोड, उप जिल्हाधिकारी या उप संचालक, पर्यटन 
संचालनालय, नाशिक या पदावर कार्यरत होत्या. संदर्भाधीन क्र.४ येथील आदेशान्वये श्रीमती मधुमती 
सरदेसाई-राठोड, उप जिल्हाधिकारी यांना उप जिल्हाधिकारी (भूसंपादन H.9), धुळे या पदावर 
पदस्थापना देण्यात आली आहे. श्रीमती मधुमती सरदेसाई-राठोड या सदर पदावर रुजू झालेल्या 
नाहीत. श्रीमती मधुमती सरदेसाई-राठोड यांनी मा. महाराट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई येथे 
मूळ अर्ज क्र.१९५/२०२४ दाखल केला असून मा. न्यायाधिकरणाने दि.१३.०२.२०२४ रोजीच्या 
आदेशान्वये श्रीमती मधुमती सरदेसाई-राठोड, उप जिल्हाधिकारी यांच्या उप जिल्हाधिकारी 
(भूसंपादन क्र.१), धुळे या पदावरील पदस्थापनेच्या आदेशास स्थगिती दिली आहे. 


२. सबब, श्रीमती मधुमती सरदेसाई-राठोड यांचे संदर्भाधीन क्र.४ येथील पदस्थापनेचे आदेश या 
आदेशाद्वारे रद्द करण्यात येत आहेत. श्रीमती मधुमती सरदेसाई-राठोड, उप जिल्हाधिकारी या उप 
संचालक, पर्यटन संचालनालय, नाशिक या पदावर कार्यरत राहतील. उप जिल्हाधिकारी (भूसंपादन 
क्र.१, धुळे या पदावर अन्य अधिका-यांच्या पदस्थापनेचे आदेश स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील. 


शासन आदेश क्रमांकः टिआरएफ-०२२४/प्र.क्र.२८/ई-२ 


3: सदर शासन sear महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आळे असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक 


२०२४०२१५१८३९२१८११९ असा आहे. हे शासन आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 


प्रति, 


प्रत, 


काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SANTOSH VITHOBA GAWDE 

A N T H DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE AND. 
FORESTS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=8e1 1 1cd4ca87dbe700ee92d0e 1 b3fd993c8b0952a368e400ed2af 
72cb5dd990c, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=CA6A91A5EFCF2DDE6274B385D86F23914275B4E2B1125F 
6E74E6A1FAC7106C22, cn=SANTOSH VITHOBA GAWDE 
Date: 2024.02.16 19:11:01 +05'30" 


(संतोष वि. गावडे ) 
शासनाचे उप सचिव 


०» अपर मुख्य सचिव व मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य. 
« प्रधान सचिव, पर्यटन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
© विभागीय आयुकत, नाशिक. 


« मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

« मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

«७ मा. उप मुख्यमंत्री (वित्त) यांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

« मा. मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

«७ अपर मुख्य सचिव (महसूल) यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
e संबंधित जिल्हाधिकारी. 

© प्रधान महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखा परीक्षा), मुंबई/ नागपूर. 
७ संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

७ संबंधित अधिदान व लेखा अधिकारी. 

७ संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी. 

«७ संबंधित उप जिल्हाधिकारी (संबंधित विभागीय आयुक्‍त यांचेमार्फत). 

«७ उप सचिव (ई-२) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

७ निवडनस्ती (ई-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


